शासनामार्फत वाळू / रेतीचे उत्खनन, 
साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे 
विक्री याबाबतचे सर्वंकष धोरण. 


महाराष्ट्र हासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : गौखनि-१०/१२२२/प्र.क्र.८२/ख-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक : २० एप्रिल, २०२३ 
वाचा :- 
१) महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम,२०१३ मधील प्रकरण पाच. 
२) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक : गौखनि-१०/१०२१/प्र.क्र.८२/ख-१ 
दिनांक २८जानेवारी, २०२२ 
३) शासन निर्णय क्रमांक गौखनि-१०/१२२२/प्र.क्र.८२/ख-१, दिनांक १९ एप्रिल, २०२३. 


शासन शुद्धीपत्रक : 

महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गौखनि-१०/१२२२/प्र.क्र.८२/ख-१, दिनांक १९ 
एप्रिल, 2023 मधील प्रकरण ४- “निविदा प्रक्रियेसाठी सर्वसाधारण मार्गदर्शक aed? या मधील अनुक्रमांक २ 
मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे:- 

निविदेची जाहीरात जिल्ह्यातील दोन प्रमुख वर्तमानपत्रात निविदा काढण्यापूर्वी किमान १५ दिवस 
अगोदर प्रसिद्ध करण्यात यावी. सदर कालावधी विविक्षित कारणास्तव कमी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी हे 
कारणे नमूद करुन निविदा प्रसिद्धीचा कालावधी ७ दिवसापर्यंत कमी करु हाकतील. जाहीरातीच्या प्रती सर्व 
क्षेत्रीय महसूल अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात सूचना फलकावर लावण्यात याव्यात. तसेच जाहिरात 
शासनाच्या संकेतस्थळावर सुध्दा प्रसिध्द करण्यात यावी. 
०२. तसेच, दिनांक १९ एप्रिल, २०२३ च्या शासन निर्णयातील प्रस्तावणेतील परिच्छेद ३ मधील “तथापि 
यास अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही तसेच, खनिकर्म महामंडळ नागपूर यांनाही या अनुषंगाने विचारणा 
केली असता त्यांनीही असमर्थता दर्शविली आहे.” हे वाक्य वगळण्यात येत आहे. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०२३०४२०१४५१०९४७१९ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SHIVAJI SONAJI 
CHOURE 


(शिवाजी चौरे) 
अवर सचिव, महसूल व वन विभाग 

प्रत, 

१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन मलबार हिल, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अ.मु.स., मंत्रालय, मुंबई 
मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 


AD 


3 


Cc oc 
se 
25. 2 So ee Se वट 


& 
9 
८ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः गौखनि-१०/१२२२/प्र.क्र.८२/ख-१ 


९) सर्व मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, विधानभवन, मुंबई. 

१०) महाळेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखापरिक्षा), मुंबई. 
११) महालेखापाल 2, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखापरिक्षा), नागपूर. 
१२) सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

१३) सर्व विभागीय आयुक्त. 

१४) संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर. 

१५) संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१६) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नागपूर. 

१७) सर्व जिल्हाधिकारी. 

१८) सर्व उपविभागीय अधिकारी. 

१९) सर्व तहसिलदार. 

२०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


